विधानमंडळाच्या फेब्रुवारी, २०२४ च्या 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२३-२४ चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पूरक-२०२४/प्र.क्र.०६/२०२४/२५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १२ मार्च, २०२३. 


वाचा - वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०४/०३/२०२४. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भाधिन दिनांक ०४.०३.२०२४ चे परिपत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे. सदर परिपत्रकाचे कृपया अवलोकन करावे. 


२. सन २०२३-२४ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास 
सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि.३१ मार्च, २०२४ रोजी 
संपणाऱ्या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन विधेयक, २०२४ (सन 
२०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक - १७) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०२३ यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 


३. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ मार्च, २०२४ च्या परिपत्रकानुसार, पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीद्वारे एकूण रू.८०,६९,०००/- (अक्षरी रूपये ऐशी 
लाख एकोणसत्तर हजार मात्र) (अनिवार्य) (दत्तमत) इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. या 
तरतूदींना नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पुरक मागणीच्या खर्चासंदर्भात संबंधित 
योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे आदेश स्वतंत्ररित्या संबंधीत योजना अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित 
करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे सोबतच्या विवरणपत्राच्या स्तंभ क्रमांक ५ मधील संबंधित कार्यान्वयन / 
नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या स्वाधील करण्यात येतील पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार, मंजूर झालेल्या पूरक 
मागण्यांच्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या पूरक मागणी संदर्भात यथास्थिती नियोजन व वित्त विभागाकडे तसेच 
अनिवार्य खर्चाच्या पुरक मागणी संदर्भात वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पूरक मागण्यांच्या मुळ नस्तीवर 
मान्यतेसाठी सादर करावेत. 

४. तसेच असेही सूचित करण्यात येते की, मूळ तरतूद अखर्चित असल्यास पुरवणी मागणी 
वितरीत करण्यासाठी विवक्षित कारणे असल्याशिवाय सरसकट प्रस्ताव नियोजन विभाग तसेच वित्त 
विभागाकडे पाठवू नयेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२४/प्र.क्र.०६/२०२४/२५, 


4. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१२१७१५४१८३०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by POONAM APPASAHEB 


POONAM NIKAT 


DN: CN = POONAM APPASAHEB NIKAT, C 
APPASAHEB eee 
NIKAT SLUT WD a 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे (पूनम निकत) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


le 
2. 
3. 
8. 
प्‌. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १, मुंबई (२ प्रती). 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- २, नागपूर (२ प्रती). 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई (२ प्रती). 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर (२ प्रती). 

सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सा.प्र.वि./ कार्या - मासैक, भाप्रसे-३), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 

८. 

९. कक्ष अधिकारी (अर्थ-३, अर्थ-१४ व व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


कक्ष अधिकारी, (का.१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


qo, निवडनस्ती (कार्या-अर्थस). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सामान्य प्रशासनविभाग /कार्या.-अ्थसं 


सन २०२३-२४ मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या फेब्रुवारी, २०२४ चे दुसरे (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन मधील पुरक मागण्यांची यादी. 
(रू. लाखात) 


००२६, संचालक, सैनिक 


मागणी क्रमांक ए-५ 
ग कल्याण विभाग, पुणे. 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


Go, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
२००, इतर कार्यक्रम (००) (००) (१४) मुलींसाठी 
सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, नाशिक 
(अनिवार्य) (२२३५ डी५४२) 

०१, वेतन 
०२, मजुरी 
०६, दूरध्वनी, बीज व पाणी शुल्क 
Qo, कंत्राटी सेवा 
९९, देशांतर्गत प्रवास खर्च 
९३, कार्यालयीन खर्च 
९४, भाडेपट्टी व कर 
१६, प्रकाशने 
Qo, संगणक खर्च 


१८, सुट्टीच्या दिवसाची भरपाई 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी 

२७, लहान बांधकामे 

२८, व्यावसायिक सेवा 

३४, शिष्यवृत्या/विद्यावेतने 
५०, इतर खर्च 


म क्रमाक ए-१०, ००१५, सह सचिव/ उप ८०.५३ | ८०.५३ | भाप्रसे-३ 
७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे सचिव, कार्या.-९ अ, 

००, २०१, घरबांधणी अग्रिमे सा.प्र.वि, मंत्रालय, मुंबई. 

(००) (००) (०१) भारतीय प्रशासन सेवेतील 

अधिकाऱ्यांकरिता घर बांधणी अग्रीमे 

(अनिवार्य) (७६१० १३६१९) 

५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


mint [ee waive सुसणावकतवाण 100 
क्रमाक Te boo Zone] 7.८३ 
एकूण सामान्य प्रशासन विभाग (दत्तमत) 15 


